अँड. श्री. सुबोध धर्माधिकारी यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 

रिसोड पो.स्टे., जि. वाशिम येथे अप.क्र. ३८८/२०२० 
व अप. क्र. ३८९/२०२० अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवणाऱ्या क्रिमिनल अँप्लिकेशन क्र.५९९/२०२०, 
६००/२०२०, ६०१/२०२०, ६०२/२०२०, ६०३/२०२० 
व ६०५/२०२० या न्याय प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल 
याचिकेच्या न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र.३७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :- (9) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ५२/एसपीपी/२०२१/"अ" शाखा,दि. २२.०९.२०२१. 

(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 

(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 
शासन निर्णय:- 

रिसोड पो.स्टे., जि. वाशिम येथे अप.क्र. ३८८/२०२० व अप. क्र. ३८९/२०२० अन्वये दाखल 

गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या क्रिमिनल अँप्लिकेशन क्र.५९९/२०२०, ६००/२०२०, ६०१/२०२०, ६०२/२०२०, 
६०३/२०२० व ६०५/२०२० या न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
याचिकेच्या अनुषंगाने विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये नियुक्‍त 
ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. श्री. सुबोध धर्माधिकारी यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 

प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - २,००,०००/- (रुपये दोन लाख फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही ळाभ अँड. श्री. सुबोध धर्माधिकारी यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 
2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्‍त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र.३७/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) २८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षाखालील 
त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१२५५५५४७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR SHYAMRAO BHALERAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

K | 5 H O R S H YA M RAO DEPARTMENT, postalCode= 132, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31 183e8f9d61 
db36e6ca846c9e, 


3 


pseudonym=8FC8C5F866BED3D 1 99DFOFBB54195D870C94BBC2, 

B H A L E R AO serialNumber=94524AB889E2FA9E6BFESE1E58426881BC36B968FF 
DOF45CE2D4BD3FF527DED2, cn=KISHOR SHYAMRAO BHALERAO- 
Date: 2022.01.25 12:56:51 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१. पोलीस अधिक्षक, वाशिम, 
२. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, रिसोड पो.स्टे., ता.जि.वाशिम 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा १-२), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हा लेखा अधिकारी, वाशिम 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वाशिम 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशीम 
७. अँड. श्री. सुबोध धर्माधिकारी, प्लॉट नं.९१, फ्लॅट नं.१०१. १ला मजला, श्री. निधी आर्केड, 
ओंकार नगर, नागपूर-४४००१०. 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


